“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एकछत्र 
योजनेंतर्गत पुरातत्व व वस्तु संग्रहालये 
संचालनालयास निधी वितरीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र.४६४/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन पत्र क्र. 

संकिर्ण-८२२२/प्र.क्र.४१३/सां.का.४, दि.१७ फेब्रुवारी, २०२३ 

२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्र. 
संग्रह-२०२४/प्र.क्र.१९/सां.का.३, दि.५ फेब्रुवारी, २०२४ 

3) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्र. 
संग्रह-२०२४/प्र.क्र.३४३/सां.का.३, दि.५ फेब्रुवारी, २०२४ 

४) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्र. 
स्मारके-२०२४/प्र.क्र.२५/सां.का.३, दि.५ फेब्रुवारी, २०२४ 


प्रस्तावना :- 

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या कोअर समितीच्या दिनांक ५ 
डिसेंबर, २०२२ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त उपर्निर्दिष्ट क्र.१ च्या पत्रान्वये निर्गमित 
करण्यात आले आहे. सदर इतिवृत्तानुसार “परिसंवाद आयोजन, छायाचित्र प्रदर्शन, माहितीपट 
निर्मिती, पुरातनवस्तूचे थ्रीडी स्कॅनिंग व प्रिंटिंग, डॉक्युमेंटेशन इत्यादी” करीता रुपये २३ कोटी 
आणि “इतर संरक्षित स्मारकांचे जतन व संवर्धन प्रकल्प” याकरीता रुपये ९०.०० कोटी इतका निधी 
उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

त्यानुसार उपर्निर्दिष्ट क्र. २ ते ४ येथील शासन निर्णयांन्वये शिवशौर्यशास्त्र प्रदर्शान आणि 
राज्य संरक्षित स्मारकांचे जतन करण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळेळी आहे. सदर 
प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एक छत्र योजनेतर्गत पुरातत्व विभागास 
खालीलप्रमाणे एकूण रुपये ११,७९,२७,४३८/- (रुपये आकरा कोटी एकोणएऐंशी लक्ष सत्तावीस हजार 
चारशे अडतीस फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
अ.क्र कामांचा तपशिल रक्‍कम रुपये 
हिं श्री छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय, सातारा या । १,३४,८५,५७३/- 
संग्रहालयातील अंतर्गत कलावस्तु मांडणी पूर्ण करणे तसेच, 
शिवडास्त्रशौर्य प्रदर्शन 
२ | “शिवडास््रशीर्य” या प्रदर्शनांतर्गत लक्ष्मी विलास पॅलेस, कोल्हापूर | ६,६७,३६,११३/- 
या संग्रहालयातील अस्थायी दालनामध्ये शस्त्रदालन निर्मिती 
३ | उदगीर किल्ला, ता.उदगीर, जि.लातूर या राज्य संरक्षित स्मारकाचे | ३,७७,०५,७५२/- 
जतन - दुरुस्ती 


एकूण रुपये | ११,७९,२७,४३८/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र.४६४/सां.का.४ 


०२. सदरचा खर्च SANT मागणी क्र.. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, १०२, 
कला व संस्कृती , (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत 
कार्यक्रम (2204 ३७३३) - ५० इतर खर्च (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या वर्षासाठी 
मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


03. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना निधी वितरणासाठी 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, त्यांना संचालक, पुरातत्व व 
वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांचे कार्यालयातील अधिकारी यांना नियंत्रण अधिकारी घोषित 
करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे. संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेले 
अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांनी सदर प्रयोजनार्थाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्या मार्फत शासनास सादर करावे. तसेच, 
वेळोवेळी प्रगती अहवाल संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनाळय यांच्या मार्फत शासनास सादर 
करण्यात यावा. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा, उपविभाग-३, अ.क्र. ४ 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांची राहील. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२६१०५७२२५८२३ असा 
आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
B A L A S A H E B | S H W A R MENT OF MAHARASHTR AND CULTURAL AFFAIRS 


.4.20=79fcecc7 6dd8693a7bfcec682ee63eee2edaf0G6ba586ac7 1715d8e6ba4d62fbe, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=327FE83917B969 1 D96F 2C6AEB03B5 1 A86A595CCAC9264923EA4CD090 
FFDO3E83, cn=BALASAHEB ISHWAR SAWANT 
Date: 2024.02.26 17:15:49 +05'30' 


(बाळासाहेब ई.सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) तथा अध्यक्ष कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

३. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. उप सचिव (सां.का.३, ४ व अर्थसंकल्प ) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय 
५. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, मुंबई 

६. संचालक, पुरातत्व व वस्तु संग्रहालये संचालनालय, मुंबई 

७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र.४६४/सां.का.४ 


१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

११. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१२. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१४. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


